सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सहसंचालक 
आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे 
नियंत्रणाखाली असलेल्या जिल्हा/ विभागीय 
संदर्भ सेवा/ स्त्री / सामान्य/ उपजिल्हा/ 
ग्रामीण/ कुटीर/ ट्रामा व इतर रुग्णालयासाठी 
२१- पुरवठा व सामग्री या उदिष्टांखाली 
रुग्णालयीन कापड-चोपड (लिनन) या बाबींची 
खरेदी विविध लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
करण्यासाठी २रू.१९,९१,६५,६३५/- एवढया 
रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २७ जून ,२०२४ 
वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/ कक्ष-३/ टे-४/ नस्ती 
क्र.४२/ लिनन खरेदी २४-२५/ प्र.मा/ १३२०९-१०/२४ दिनांक २४.०६.२०२४ 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता प्राप्त दिनांक 
२०.०६.२०२४ रोजीची टिप्पणी, तसेच केंद्रीय खरेदी समितीच्या दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
३) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि.२७.१२.२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक, दि.२४.०१.२०२४ व 
72.02 .02.2028, 


प्रस्तावना :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांनी वाचा मधीळ अनुक्रमांक १ 
येथील दिनांक २४.०६.२०२४ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सहसंचालक आरोग्य सेवा, 
रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाळी असलेल्या जिल्हा/ विभागीय संदर्भ सेवा/ स्त्री / 
सामान्य/ उपजिल्हा/ ग्रामीण/ कुटीर/ ट्रामा व इतर रुग्णालयासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या लेखाशिर्षाखाली व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या योजनेतंर्गत लेखाशिर्ष 
२२१० ०१४६, २२१० ०४१३, २२१० जी २९८, २२१० ०२२६ मंजूर असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत 
रुग्णालयीन कापड-चोपड (लिनन) बाबींची खरेदी करण्यासाठी २१-पुरवठा व सामग्री या उदिष्टाखाळी 
मंजूर अनुदानातून रू. १९,९१,६५,६३५/- ( अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी एक्याण्णव लक्ष पासष्ठ हजार 
सहाठो पस्तीस फक्‍त ) एवढया रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 
2. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक १ 
येथील दिनांक २४.०६.२०२४ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सहसंचालक आरोग्य सेवा, 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-८ 


रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे अधिनस्त असलेल्या जिल्हा/ विभागीय संदर्भ सेवा/ स्त्री / सामान्य/ 
उपजिल्हा/ ग्रामीण/ कुटीर/ ट्रामा व इतर रुग्णालयासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या अनिवार्य खर्च व कार्यक्रमांतर्गत खर्च योजना २१- पुरवठा व सामग्री या उदिष्टांखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत रुग्णालयीन कापड-चोपड (लिनन) बाबींची खरेदी करण्यासाठी 
लेखाशिर्ष २२१० ०१४६, २२१० ०४१३, २२१० जी WC, २२१० ०२२६) अंतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री या 
उदिष्टाखाली रू. १९,९१,६५,६३५/- ( अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी एक्याण्णव लक्ष पासष्ठ हजार सहाठो 
पस्तीस फक्त ) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष 
२२१० ०१४६, २२१० ०४१३, २२१० जी २९८, २२१० ०२२६ अंतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री या उदिष्टाखाली 
मंजुर व उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येणार आहे सदर खरेदीसाठीचे 
विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र 
ब-खरेदीचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र लेखाशिर्ष खरेदीचा तपशिल प्रशासकीय मान्यतेचा उपलब्ध निधी 
प्रस्ताव एकूण किंमत 
(रु.) 

१ २२१० ०१४६, रूग्णालयीन रु.१९,९१,६५,६३५/- | राज्य शासनाचा निधी 

२२१० ०४१३, कापड-चोपड (लिनन) 

२२१० जी २९८, 

२२१० ०२२६ 

३. सदर प्रस्तावासंदर्भात खरेदी करावयांच्या बाबींची यादी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शुविळेली आहे. 


सदर खरेदी निविदा प्रक्रियेद्दवारे करण्यास खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 


(१ खरेदी करण्यात येणाऱ्या साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता व मागणी याची शहानिशा /खातरजमा 
करण्यात आल्या नंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. तसेच खरेदी 
करण्यात आलेली साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता, मागणी व अवलंबिळेली निविदा प्रक्रिया याची 
शहानिशा /खातरजमा करण्यात यावी. 


ट्ड 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 

करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 

(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. सदर तांत्रिक विनिर्देशा 

(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल, san रितीने तयार केलेले 

नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात आल्यानंतरच सदर बाबींची खरेदी प्रक्रिया करण्यात यावी. 

त्याचबरोबर खरेदी करण्यात आलेली उपकरण, मशीनचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-८ 


x 


(4) 


ja 


a 


संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार व अद्ययावत 
असल्याची तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल, अशा रितीने तयार केलेले नव्हते, याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

आयुक्त ,आरोग्य सेवा, आयुक्‍तालय,मुंबई यांनी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. 
भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत 
नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी करावयाच्या बाबींची खरेदी प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग- 
२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. हीच बाब खरेदी करण्यात आलेल्या बाबींकरीता 
तपासूचन प्रलंबित देयकांची अदायगी करावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे (CVC Guidelines) तंतोतंत पाळन करण्यात यावे. तसेच त्याचबरोबर प्रलंबित देयकाची 
अदायगी करण्यापुर्वी राबविण्यात आलेल्या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेत केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे (CVC Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात आले होत काय, याची खात्री करावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Su pply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 
नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची संबंधित वैद्यकीय अधिक्षक यांनी दक्षता घेण्यात यावी. 


(८) सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या 


बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सदरहू खरेदीच्या 
अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा तपशील आयुक्‍त ,आरोग्य सेवा, 
आयुक्‍तालय,मुंबई यांनी शासनास सादर करावा. 


(९) या कामी होणारा खर्च अंदाजित रू. १९,९१,६५,६३५/- ( अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी एक्याण्णव लक्ष 


पासष्ठ हजार सहाशे पस्तीस फक्त) इतका अपेक्षित असून सदर खर्च सन २०२४ -२५ या आर्थिक वर्षात 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-८ 


लेखाशिर्ष २२१० ०१४६, २२१० ०४१३, २२१० जी २९८, २२१० ०२२६) अंतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री या 
उद्दीष्टाखाली मंजूर असलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन तो सदरहू लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

(१० शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी 
देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

११) सदर खरेदी ही आयुक्त ,आरोग्य सेवा, आयुक्‍तालय,मुंबई यांचे मार्फत करण्यात यावी. प्रस्तुत निविदा 

प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा तपशील शासनास सादर करावा. तसेच सदयस्थितीत मुंबई पदवीधर 

,कोकण विभाग पदवीधर, नाशिक विभाग शिक्षक तसेच मुंबई शिक्षक मतदारसंघ अज्ञा ०४ जागांकरिता 

निवडणुक होत असुन या विभागात आदर्श आचारसंहिता लागु असल्याचे भारत निर्वाचन आयोगाने 

दि.०६.०६.२०२४ च्या पत्रान्वये कळविले असल्याने त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

४. उपरोक्त परिच्छेद क्र.३ येथील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी 

नियमानुसार व आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त,आरोग्य सेवा 


आयुक्तालय, मुंबई , व सहसंचाळक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई तसेच श्री. जगदंबा महिला 
रेडीमेड ड्रेसेस विविध उत्पादन सहकारी औद्योगिक संस्था मर्या, सोलापूर यांची राहील. 


प. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२६१८०९५७३२१७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 
V | KA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef 1b8 


T U | S H | R A M dbc9b19d45ef776d80ef148059, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=406CB152E109154A7466CO050F88E5A4 


37E17838973824687653A5E8D144B72B, cn=VIKAS 
KA D ) A M TULSHIRAM KADAM 


Date: 2024.06.27 18:30:25 +05'30' 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


Ee) 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 


AD 


AV 
el ee ae 


oC 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-८ 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचाळनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 


4) 
) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
) 
) 


G ८-४ 


८) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

qo) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


८“? 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-८ 


(शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-८, दि.२७.०६.२०२४ चे सहपत्र) 
परिशिष्ट 


Proposed . Total Amount 

Quantity (Rate * 

2024-25 Proposed 
uantit 


White Bed Sheet 60 x 90 | 82512 | 10000 327.48 3274800.00 | उद्योग विभाग शासन निर्णय दिनांक 
Green Bed Sheet 60 x 90 83580 10000 351.87 3518700.00 | 69.92.2095 मधील परिच्छेद क्र 


5 c 5 
ee Bed Sheet 60 x 90 (Light 83283 | 14999 351.87 3518700.00 | ८.१६ वत Ae SRP 


Red Woolen blanket 60 x90 | 36590 | 20000 608.00 | 12160000.00 | महामंडळाच्या ११ वस्तूंसाठी 
Solapuri Chaddar 60 x90 | 45522 | 20000 463.35 9267000.00 | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महासंघ 
| 6 Ff Sattranji 9 ftx 12 ft 16073 1000 1174.00 1174000.00 | (महाटेक्स) मुंबई व महाराष्ट्र राज्य 


नज 


= 


— 
[op] 


ना area Cloth (Sky 85059 30000 76.00 2280000.00 हातमाग महामंडळ, नागपूर यांना 
Bleached cosmet cloth (White) 55.00 | 2200000.00 | आरक्षण देण्यात आलेले आहे. 
त्यासाठी उद्योग संचालनालयाने 
40000 दि.१९.१०.२०२३ रोजीच्या 
आदेशान्वये दर निश्चित करण्यात 
आलेले आहेत. त्या दराने खरेदी. 
Cloth for Operation Theaters र 
0110082754 58807 1600 335.00 335000.00 | ई-निविदा पद्धतीने खरेदी . 
Pillow Covers 18 x24 61485 | 20000 70.00 1400000.00 
34764 5000 325.00 1625000.00 
& Pant) (redymade) Appron 
Size 36,38, 40, 42, 44, 46 & 
Pant Size 28,30, 
जा अना (Female Gown) 53758 22000 751.00 16522000.00 रेडीमेड ड्रेसेस विविध उत्पादन 
Patients Dress (Male) Top and 60047 | 5000 801.00 | 1762200000 | सहकारी औद्योगिक संस्था मर्या., 
Payjama Blue Colour सोलापूर यांना आरक्षण देण्यात 
Patient's Dress Female Top 55087 801.00 17622000.00 | आलेले आहे. त्यासाठी उद्योग 
Blue Colour 
pn विभाग शा.नि दि.०९.१२.२०२३ 
अन्वये दर निश्चित करण्यात आलेले 
आहेत. त्या दराने खरेदी. 
Name of the Item Proposed for 2023- Approx. Total Price 
24 Rate 
White Bed Sheet 60" X 90" a a Ee 8187000.00 | उद्योग विभाग शासन निर्णय दिनांक 
2 Green Bed Sheet 60" X 90" a a Sy 8796750.00 | 64.92.2095 मधील परिच्छेद क्र. 
(Light Pink) ; वस्तूंसाठी 
Red Woolen Blanket 60" X 90" 14817 608.00 5665756001 महामंडळाच्या ११ वस्तूंसाठी 
Solapuri Chaddar 60" X 90" 463.35 11583750.00 | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महासंघ 
(महाटेक्स) मुंबई व महाराष्ट्र राज्य 
हातमाग महामंडळ, नागपूर यांना 
आरक्षण देण्यात आलेले आहे. 
त्यासाठी उद्योग संचालनालयाचे 
आदेश दि.१९.१०.२०२३ अन्वये दर 
निश्चित करण्यात आलेले आहेत. 


60" (mtr) 
90.00 9000000.00 
(Green) 80 (ath 100000 |__*|_*७७०७ 
Surgeon Dress (Green Appron 801.00 12015000.00 | उद्योग विभाग शासन निर्णय दिनांक 
15000 ०१.१२.२०१६ मधील परिशिष्ट-१८ 
नुसार अंध व दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत 
32,34,36,38,40,42 असलेल्या श्री. जगदंबा महिला 
TOTAL AMOUNT (A) 11353420000 | 
2 
3 Colour Bed Sheet 60" X 90 351.87 8796750.00 ५.१६ नुसार नमुद हातमाग 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


Surgeon dress (Green Apron & 
Pant) Readymade Apron size — 
38”, 40”, 42”& Pant size - 38”, 
40”, 42” 

Patient Dress (Male) Top & 
Pyjama size - 40”, 42” 

Patient Dress (Female Gown) 
Blue Colour size - 40”, 42” 
Patient Dress Female Top 
(Petticoat) Blue Colour size — 
40”, 42” 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-८ 


Budget Head :- 2210 0146, 2210 0413, 2210 G 0298, 2210 0226 
Total Amount 
(Rate * 
Proposed 
Quantity) 


Annual 
Demand 


Proposed 


Quantity 
2024-25 


801.00 3131910.00 


801.00 14499702.00 
751.00 7109717.00 


801.00 10439433.00 


i emarks 


त्यामुळे केंद्रीय खरेदी समिती doa 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ मध्ये 
सदर राखीव दरानुसार खरेदी 
करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या 
निर्णयानुसार मा.सचिव, वस्त्रोद्योग 
विभाग यांचेकडे आदेशा 
दि.१२.०३.२०२४ अन्वये मागणी 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उद्योग विभाग शासन निर्णय दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिशिष्ट-१८ 
नुसार अंध व दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत 
असलेल्या श्री. जगदंबा महिला 
रेडीमेड ड्रेसेस विविध उत्पादन 
सहकारी औद्योगिक संस्था मर्या., 
सोलापूर यांना आरक्षण देण्यात 
आलेले आहे. त्यासाठी उद्योग 
विभाग झा.नि दि.०९.१२.२०२३ 
अन्वये दर निश्चित करण्यात आलेले 
आहेत. त्यामुळे केंद्रीय खरेदी 
समिती बैठक दिनांक २७ फेब्रुवारी, 
२०२४ मध्ये सदर राखीव दरानुसार 
खरेदी करण्याबाबत घेण्यात 
आलेल्या निर्णयानुसार खरेदी 
आदेड  दि.०७.०३.२०२४ रोजी 
देण्यात आलेले आहेत. 


Total Amount (8) 81553748.00 | | 
GST (5%) 4077687.40 [| 
TOTAL AMOUNT ( A) + (8 with GST) 199165635.40 | | 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


